८ महाराष्ट्र मुलींचे बटालियन, राष्ट्रीय छात्र 
सेना, मुंबई येथील कार्यालयांच्या 
शिबिराकरीता निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- राछासे-२६२३/प्र.क्र.२४/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग ,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक -: २८ फेब्रुवारी ,२०२३ 
वाचा-: 


१) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/अर्थप्रशिबिरे/२०२२-२३/ 
का-५/८०७०, दि. १५ फेब्रुवारी, २०२३ 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि. १७ एप्रिल, २०१५ 


प्रस्तावना -: 


शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यासाठी सन १९४८-४९ मध्ये 
राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून राष्ट्रीय छात्रसेनेची तरतूद व 


रचना करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा, १९४८" हा अधिनियम करण्यात आला आहे. 


राष्ट्रीय छात्र सेनेमधील छात्रांकरीता प्रशिक्षण, शिबिरे असे विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. ८ 
महाराष्ट्र मुलींचे बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई या कार्यालयांतर्गत दि. २३ डिसेंबर ते दि. ३० 
डिसेंबर, २०२२ या कालावधीत ०८ दिवस शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर शिबीराकरीता रू. 
२,४०,२४०/- ( अक्षरी रूपये दोन लक्ष चाळीस हजार दोनशे चाळीस फक्‍त ) इतका निधी उपलब्ध करून 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : - 


८ महाराष्ट्र मुलींचे बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई या कार्यालयांतर्गत दि. २३ डिसेंबर ते दि. 
३० डिसेंबर, २०२२ या कालावधीत ०८ दिवस शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर शिबीराकरीता 
खर्च झालेल्या रू. ०२,४०,२४०/- (अक्षरी रूपये दोन लक्ष चाळीस हजार Gal चाळीस फक्त) इतका निधी 


वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२३/प्र.क्र.२४/क्रीयुसे-३ 


२. राष्ट्रीय छात्र सेना, मागणी क्रमांक- ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा-१०२, (०१) विद्यार्थ्यांसाठी 
युवक कल्याण कार्यक्रम, (०१)(०१ राष्ट्रीय छात्र सेना (२२०४ ००१६) २१ “पुरवठा व सामग्री” या 
लेखाशीर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून उक्त खर्च भागविण्यात यावा. उक्त रक्‍कम कोषागारातून 
आहरित करणेकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबंधित समादेशक अधिकारी, ८ महाराष्ट्र 
मुलींचे बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच आयुक्त, क्रीडा व 


युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


a. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०२२८१७५६०११६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUNIL SURYAKANT : 
HANJE 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


-0 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 
मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 
मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
अतिरिक्त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, कोल्हापूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
समादेशक अधिकारी, ८ महाराष्ट्र मुलींचे बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई 
निवड नस्ती, क्रीयुसे-३. 


GM LS 0०८ ww AY 
A a cl व्य 


(३ 


vo 


=o 5 © © .-० 
०८ Aw A OO 0 
weeorvrvres SP SP LS YL 


20° व्य 
&. ८४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


